महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः ससप्र ११२४/प्र.क्र.९१/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ : १. शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रतिनि-१०२०/प्र.क्र.६१/का.१४, 
दि. २४.१२.२०२१. 
२. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४, 
दि.२३.१२.२०२२. 
३. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.८५/का.१४, 
दि.०६.०७.२०२३. 


आदेठा 


श्री.सोमनाथ वसंत Wer, उप सचिव यांची, संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये नवी मुंबई 
महानगरपालिका कार्यालयातील उप आयुक्‍त या पदावर १ वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री.पोटरे यांना उप सचिव पदावर 
पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांना उप आयुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका या पदावर प्रपत्र बढती 
देण्यात आली आहे. तसेच, संदर्भ क्र.३ येथील आदेशान्वये श्री.पोटरे यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर 
दि.३०.०६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदर मुदतवाढ दि.३०.०६.२०२४ रोजी 
संपुष्टात आलेली आहे. 
2. यास्तव आता या आदेशान्वये, श्री.सोमनाथ व. पोटरे, उप सचिव यांच्या उप आयुक्त, 
नवी मुंबई महानगरपालिका या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.०७.२०२४ पासून पुढे १ वर्षाची 
म्हणजेच दि.३०.०६.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८१२१६५८०३७८०७ हा आहे. सदर 
BMT डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.08.12 17:12:40 +05'30' 


(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नगर विकास विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका. 

६. सह/उप सचिव (नवि १४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. श्री. सोमनाथ व. पोटरे, उप सचिव तथा उप आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका. 
८. निवडनस्ती प्रशा-१. 


